दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार विधि 
व न्याय विभागातील कार्यासन-८ च्या 
अधिपत्याखालील १३ सरकारी कार्यालयांच्या विविध 
संवर्गामधीलळ नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २८२१/२०४/प्र.क्र.२३/२१/का.८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा :- 
१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनिमय, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : दिव्यांग २०१३/प्र.क्र. 
३५/दि.क.२, दिनांक ०७.१०.२०१६ 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक : दिव्यांग २०१९/प्र.क्र. 
२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : दिव्यांग २०१९/प्र.क्र. 
२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्ती sep अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नूसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityatfairs.gov.in या संकेतस्थळावर 


Policy/Act/Rules-Notifications येथे List of Posts Identified suitable for Person with Benchmark 
Disabilities notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सदर अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या 
धर्तीवर) केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड ” मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, अशा पदांबाबत किंवा केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदा-या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, se पदांची पदनामे 
जरी भिन्न असली तरी, राज्य शासन सेवेतील ती पदे, दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करावयाची आहेत. त्यानुषंगाने प्रशासकीय 
विभागाने त्यांच्या स्तरावर त्यांच्या आस्थपनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करावयाची आहेत, अश्या सूचना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यास 
अनुसरुन विधि व न्याय विभागातील कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील १३ कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निणंय :- निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील खाली नमूद १३ कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील १) 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) २) लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ३) लघुटंकलेखक, ४) लिपिक-टंकलेखक, 4) शिपाई आणि ६) 
ग्रंथपाल या संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे सोबतच्या विवरणपत्र - अमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २८२१/२०४/प्र.क्र.२३/२१/का.८ 


कार्यालयांची नांवे :- 


१.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहयोगी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

४. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

५. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय [अपील (रिट सेल), ] मुंबई 

६. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

७. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 

८. सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

९. सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई, मुंबई 

१०.मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
११.मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
१२. .मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर 
१३.सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


०२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२२४१७४३५०७७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी ने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ALKA BUDDHAMGHOSH TELANG 
=Personal, 


gt 
A L KA B U D D H A M G H O S H क नाच बवा आहण 7950०59310932640€06 


2de850e12b326a4, postalCode=440027, st=MAHARASHTRA, 
T E LA N G seria INumber=4d86170e2dd2c7623c4d482e38320624d8e6248c22 
dc56b6eb3ed2ed5ee9d707, cn=ALKA BUDDHAMGHOSH TELANG 
Date: 2021.02.24 17:52:56 +05'30' 
(अ. बु. तेलंग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव ,राजभवन ,मलबार हिल ,मुंबई 

) मा .मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा .विरोधी पक्षनेता( ,विधान परिषद/विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
५) मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


मा .मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय ,मुंबई 

प्रधान सचिव ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo) सचिव (विधि विधान) , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २८२१/२०४/प्र.क्र.२३/२१/का.८ 


१२) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, पहिला मजला, मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, अदालत रोड, 
औरंगाबाद ४३१००५ 

सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, तळमजला , विक्रीकर भवन, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
सहयोगी महाअधिवक्ता, सहयोगी महाअधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय [अपील शाखा (Re सेल),] मुंबई 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 

सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

सरकारी अभियोक्ता, सरकारी अभियोक्ता कार्यालय, बृहन्मुंबई, मुंबई 

मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,औरंगाबाद 

मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर 

विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव /कक्ष अधिकारी/ अधिक्षक, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने/श्ाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती/कार्या.८. 


१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


A 
0 


Se चि मल क्ल Te क अ. ०७. SO" se" Se OO see Se ल र 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२८२१/२०४/प्र.क्र.२३/२१/का.८, दि.२४ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. पदनाम कार्यात्मक तपासणीसाठी Benchmark करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वरुप कार्याची स्थिती/शेरा 
ICED Tere दिव्यांग व्यक्‍तीची श्रेणी 
| ‘ लघुलेखक उच्च | S,ST,W,L, MF, | a) 8, LV b) OA, OL, BL, To take dictation in shorthand and transcribe] केद शासनाच्या 
श्रेणी RW, SE, H, C OAL, CP, LC, Dw, AAV c) | them using Computer and typewriter. Receive दि.०४.०१.२०२१ च्या 
SLD, MI d) MD involving and open mail and submit it to superiors for अधिसूचनेमधील 2. 
(a) to (c) above information and further action. Maintain diary | ADMINISTRATION 
to note down time, date and place of meetings | अ.क्र.३६ 
and other engagement for employer or 
superior. Remind employer or superior of 
engagements and accompany him if required. 
To attend routine enquires in person, in writing 
or over phone. Receive visitors and arrange 
their meetings with superiors. Keep important 
and confidential records. To attend routine 
correspondence on behalf of employer. 
Q. लघुलेखक (निम्न 5, ST, W, L, MF, | a) 8, LV b) OA, OL, BL, To take dictation in shorthand and transcribe] केद्र शासनाच्या 
श्रेणी) RW, SE, H, C OAL, CP, LC, Dw, AAV c) | them using Computer and typewriter. Receive दि.०४.०१.२०२१ च्या 
SLD, MI d) MD involving | and open mail and submit it to superiors for अधिसूचनेमधील 2. 
(a) to (c) above information and further action. Maintain diary | ADMINISTRATION 
to note down time, date and place of meetings | अ.क्र.३६ 
and other engagements for employer or 
superior. Remind employer or superior of 
engagements and accompany him if required. 
To attend routine enquires in person, in writing 


or over phone. Receive visitors and arrange 
their meetings with superiors. Keep important 
and confidential records. To attend to routine 
correspondence on behalf of employer. 


3. लघुटंकलेखक, 5, ST, W, BN, a) B, LV b) OA, OL, OAL, | Records dictations in shorthand and transcribe केद्र शासनाच्या 
RW, SE, H, C CP, LC, Dw, AAV, MDy them in typewritten form. Takes dictation in दि.०४.०१.२०२१ च्या 
c) SLD, MI d) MD shorthand. Transcribe dictated material from अधिसूचनेमधील २. 
involving (a) to (c) above note book, using computer. Compares typed | ADMINISTRATION 
matter and submits them to superiors अ.क्र.३८ 
४. | लिपिक- 5, ST, W, MF, a) 8, LV b) D, HH c) OA, Generally performs variety of clerical duties केद्र शासनाच्या 
टंकलेखक RW, SE, C OL, BA, BL, OAL, CP , such as maintenance of records, receipt and दि.०४.०१.२०२१ च्या 
LC, Dw, AAV, MDy ७) dispatch of letters, routine correspondence, अधिसूचनेमधील २. 
ASD (M), SLD, MI 8) MD tabulating data, wage bills, insurance and | ADMINISTRATION 
involving (a) to (d) above provident fund accounts, to attend clerical | अ.क्र.४८ 
duties of court, copying and comparison 
work, Types for manuscripts, reports, 
statements statistical tables etc. using 
Computer and typewriter. Compares typed 
matter with manuscript and = makes 
corrections wherever necessary. 
५. | शिपाई S,ST,W,BN, MF, |a)B,LVb)D,HH c)OL, | कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील टेबल, खुर्च्याची | केद शासनाच्या 
RW,SE,H OAL, CP, LC, Dw, AAV d) | धुळ झटकणे, कार्यालयातील फाईल्स, टपालाची ने- | वि.०४.०१.२०२१ च्या 
ASD (M, MoD), ID, SLD, । आण करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी पुरविणे, चहा कॉफी | अधिसुचनेमधील १. 


MI 8) MD involving (a) to 
(d) above 


पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी यांनी सोपविलेली 
कार्यालयीन कामे, तसेच, कार्यासनात शिपाई पदाची 
कर्तव्ये बजावणे याव्यातिरिक्‍त कार्यालयातील गट-ड 
च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेहमीच्या कर्तव्य व 


ADMINISTRATION 
अ .क्र.१० 


जबाबदाऱ्यांबरोबरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
/ केंद्रिय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा डयुटी करणे, 
परीक्षा सामानाच्या पार्सल्स / गोण्या उचलणे, 
मुलाखती व शारीरिक चाचणीचे दौरे करणे. तसेच 
दौर्‍यावर जाताना स्टेशनरी वाहून / उचलून नेणे 
इत्यादी प्रकारची कामे करावी लागतात. 


ग्रंथपाल S,ST, MF, a) LVb)D,HHc)OA, OL, | ग्रंथालयातील पुस्तकांची नोंद ठेवणे, || केंद शासनाच्या 
RW,SE,C BA, BL, OAL,LC, Dw, । आवश्यकतेनुसार पुस्तके, संदर्भ उपलब्ध करुन देणे , | वि.०४.०१.२०२१ च्या 
AAV 0) ASD (M), SLD, MI | विविध प्रकाडहकांकडून पुस्तक उपलब्ध करुन | अधिसुचनेमधील २८. 
e) MD involving (a) 10 (0  । घेण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे, पुस्तकांचे | LIBRARY 
above वर्गीकरण, पर्यवेक्षण, सुचिकरण करणे , रेफरल | INFORMATION & 


सर्विस, निबंध, खंड याव्दारे आवश्‍यक माहिती 
उपलब्ध करुन देणे. 


SCIENCE अ.क्र. 
७२४. 


ससससस मनी 


Abbreviations: 


Sr. No. Abbreviation Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 | = =—rBB SY Blind | 9 | DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 | = =6D Deaf 11 ASD Autism Spectrum Disorder (M) 
4 HH Hearing Handicapped 12 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning Disability 
| 6 | OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
| 8 | LC Leprosy Cured 16 OA One Arm 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting 7 | PP | Pulling & Pushing 
2 ST Standing | 8 MF Manipulation by Fingers 
3 WwW Walking Sa SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
| 6 | KC Kneeling & Crouching 


KKKKKK 


